महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गात 


सरळसेवेमधून नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पकास-२४१९/प्र.क्र.५६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ५ ऑक्टोबर, २०१९ 


पहा :- शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसएटी-१५११/प्र.क्र.२३/प्रशा- 
दिनांक ९ जून, २०११ 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) सवंर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील 


खालील अधिकाऱ्याची संदर्भीय शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | शासन 


शासन | रकाना-४ | परिविक्षा 


रकाना-६ ।परिविक्षा कालावधीत 

क्र. सेवेत ।सेवेतरुजू | मधील | कालावधीत | मधील ।समाधानकारकरित्या 
नियुक्ती | झाल्याचा | दिनांका | घेतलेली | कारणामुळे | पूर्ण केल्यामुळे 
केलेल्या । दिनांक | नुसार | अर्जित/ | वाढलेला | शासनसेवाज्या 
आदेशाचा परिविक्षा | परिवर्तित | परिविक्षा | दिनांकापासून पुढे 
दिनांक 


कालावधी | रजाव | कालावधी चालू ठेवावयाची आहे 


पूर्ण होण्याचा कालावधी । पूर्ण होण्याचा| तो दिनांक 
दिनांक 


@ | (७ 
श्री. विकास महादू ९.६.११| ४.७.११ 3.७.१३ ३.७.१३ ४.७.१३ 
पाटील 


2. 


दिनांक 
१ 


सदरहू अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यामुळे 


त्यांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावांसमोर रकाना क्र. ८ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चाळू ठेवण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.५६/प्रशा-२ 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००५१६३९२२९९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar Mamadapure 
Sa ntos h DN: c=IN, o=Government 1t Of Maharashtra, ou=School 

Education and Sports, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3d 
B aSsaves hwa [| e3d8ea011b7d83adc40cb6, 


serialNumber=557abe7a7194ecSddc74df537d7d57a9dbda2 
0b1937a2e41983c35f6a38b6ad8, cn=Santosh Basaveshwar 


M a mM a d a p Uu re allah 16:42:03 +05'30' 
(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 

३. संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

७. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


